उप संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ, पुणे 
यांच्या आस्थापनेवरील १५ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः BITS २०१८/प्रक्र-१२१ /आरोग्य ३(अ) 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १० एप्रिळ,२०१८. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः अपदे २०१७/प्रक्र-८२/आरोग्य ३(ओ), 
दि.६.२.२०१८. 
२) सहसंचालक (अवप्र),आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे /कक्ष ५/ टे-३/१५ 
अपदे/१५५१-५२/१८, दि.७.४.२०१८. 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क. दि.०५.०३.२०१८. 
शासन निर्णय:- 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासननिर्णयान्वये उप संचाळक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांच्या 
आस्थापनेवरील १५ अस्थायी पदांना दि.१.१.२०१८ दि.२८.२.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर १५ अस्थायी पदाना शासन 
निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क दिनांक ०५.०३.२०१८ मधील अटीच्या अधीन 
राहून दिनांक १.३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ या कालावधी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि 
हा खर्च सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक आर-१ 
२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१-नागरी आरोग्य सेवा विषम चिकित्सा 
००१ संचालन व प्रशासन 
००१ (१ आरोग्य सेवा संचालनालय(२२१० ००९३) 
मागणी क्रमांक आर-१ 
२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६- सार्वजनिक आरोग्य 
०११ संचालन व प्रशासन 
००१ (दोन) प्रादेशिक कार्यालये(२२१० ०३५१) 


शासन निर्णय क्रमांकः ATS २०१८/प्रक्र-१२१/आरोग्य ३(अ) 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६ / प्र.क्र. ८/ 
१६/आ.पु.क.दि.५.३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०९१५३८०३०९१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


, Digitally signed by Rajendra 
R al e Nn d ra Shamraoji Kaurte 
DN: CN = Rajendra Shamraoji 
<< Kaurte, C = IN, S = Maharashtra, 
S h a aa rao] | O = Government Of 
Maharashtra, OU = Public Health 
Department 


Kau rte Date: 2018.04.10 13:40:54 


+05'30' 
(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 

२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

३. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ, पुणे 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

७. वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई 

८. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक 
आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. निवडनस्ती (आरोग्य-३ 3) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील अस्थाई पदे दि.१.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवणेबाबत. 


विवरणपत्र 


a | पदनिर्मितीचा शासन निर्णय, क्रमांक व दिनांक पदनाम पद वेतनश्रेणी ज्या शासकीय आदेशान्वये पदे लेखाशिर्ष 
संख्या चाळू ठेवली त्याचा क्रमांक व 
दिनांक 
णि शासन निर्णय क्र.एसजीई ३८५४/ ३१७७१/डी-३, | वरिष्ठ लिपीक णि ५२००-२०२०० ग्रेड पे २४०० fF य विभाग शासन 'मागणी क्रमांक आर-१ 
दि.९.९.६६ निर्णय क्र.अस्थायी २०१७/ 
कर aaah २२१० - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
Aas = she Sas 5 प्र.क्र.८२/ -३अ, 
२ | शा.नि.क्र.डीएचएस १२७०/३०७९, दि.२९.९.७० कनिष्ठ लिपीक कमि ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९०० विर 
.६.२.२०१८ 0६- नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 
३ | शासन निर्णय क्र.एसजीई ३८५४/ ३१७७१/डी-३, | कनिष्ठ लिपीक 2 ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९०० sh ad 
looq- संचालन व प्रशासन 
दि.९.९.६६ 
००१ (१) - आरोग्य सेवा संचालनालय 
४ | शा.नि.क्र.एमएसडी ३८६३/६०३९५, दि.११.११.८३ घुलेखक उच्व श्रेणी | ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४०० 
२२१० ००९३) 
५ | शा.नि.क्र.एमएसडी १०७६/७२३९/पीएच १२, सहाय्यक अधिक्षक a 3300-38200 ग्रेड पे ४२०० मागणी क्रमांक आर_१ 
दि.१.११.७६ — 
६ लिपीक टंकलेखक वि ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९०० R290 - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
७ | शा.नि.क्रएमएसडी १०८३/२४३/पीएच १०, | वरिष्ठ लिपीक fae 4200-20200 ग्रेड पे २४०० ०६- सार्वजनिक आरोग्य 
दि.२.५.८ , 
८ : Pen al ४४४०-७४४० TS पे १३०० ००१- संचालन व प्रशासन 
९ | शा.नि.क्र.एसपीएच १०८४/११४, दि.५.९.८५ सहाय्यक अधिक्षक डि २३००-३४८०० ग्रेड पे ४२०० ००१ (दोन) - प्रादेशिक कार्यालये 
ea शा.नि.क्र.पदआ २००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, मु.प्रअधिकारी (i 44g 00-38 400 TS पे ५४०० २२१० 0349) 
दि.६.८.२००७ 
ह्म वरिष्ठ लिपीक eal 4200-20200 HS पे २४०० 
१२ औषध निर्माता किं ५२००-२०२०० ग्रेड पे २८०० 
१३ दूरध्वनी चालक यि ५२००-२०२०० ग्रेड पे २००० 
१४ वाहन चालक ee 4200-20200 HS पे १९०० 
Ne १५ 


